"सहायक कक्ष अधिकारी" मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा-२०२१ मधील गुणवत्तेनुसार 
शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे मंत्रालयीन 
विभागात नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जून, २०२२ 
वाचा:- १) सा.प्र.वि. क्र.मविप १४२०/प्र.क्र.८१/१४-अ, दिनांक ३१-१२-२०२१ चे शासन परिपत्रक 
२) म.लो.आ. क्र. १४४२/सकअमविप/२०२१/२४, दिनांक ३१-०५-२०२२ चे पत्र 
आदेश 


उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाकित क्र. १ येथील शासन परिपत्राकान्वये “सहायक कक्ष अधिकारी” 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२१ अंतर्गत दिनांक 39-92-2029 च्या शासन परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन 
विभागातील ८३ पदे ही गुणवत्तेनुसार भरण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले होते. 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम न्याय निर्णयाचे अधिन राहुन गुणवत्तेनुसार ८३ रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात 
आले होते. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक ०६-०३-२०२२ रोजी परीक्षा घेऊन, प्रस्तुत परीक्षेचा 
मंत्रालयीन विभागाचा अंतिम Prepress आयोगाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 39-04-2022 रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आला. आयोगाने संदर्भाधिन क्र. २ येथील पत्रान्वये दिव्यांग व्यक्‍तींकरिता आरक्षणासह ८३ 
उमेदवारांची शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ८३ उमेदवारांचे 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ व मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ४५९/२०२२ च्या अंतिम 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर ८२ उमदेवारांचे 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार नियतवाटप खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
करण्यात येत आहे. 


१) | सदर आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 

२८३०६/२०१७ व मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 

क्र. ४५९/२०२२ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सहायक 

कक्ष अधिकारी पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 

2) | शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत काही न्यायालयीन प्रकरणे/फौजदारी खटले/ 
विभागीय चौकशी प्रलंबित असल्यास नियुक्ती देण्यापूर्वी या बाबींची खातरजमा सदर उमेदवार 
सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत त्या विभागांनी करावी. 

3) | सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक १५-०७-२०२२ 
(Aa) पर्यंत पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या विभागामध्ये हजर व्हावे. ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


सध्याच्या कार्यरत विभागातून अन्य विभागात करण्यात आली आहे, त्या उमेदवारांना संबंधित 
विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित उमेदवारांनी आपली सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदस्थापना तत्काळ स्विकारावी व आपला नियुक्‍ती स्विकारल्याचा अहवाल दि. १५- 
०७-२०२२ (म.पू. पूर्वी या विभागाला सादर करावा. मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते 
की, ह्या उमेदवारांचे नेमणूकीचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. तसेच, ज्या उमेदवारांचे 
नियतवाटप विभागाच्या बाहेर करण्यात आले आहे, त्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या विभागांनी 
अन्य विभागात पदस्थापना देण्यात आलेल्या उमेदवारांना त्याच विभागात ठेवण्यासाठी स्वतंत्र 
टिप्पणी/प्रस्ताव सादर करु नये. 

४) | सदर परीक्षेद्वारे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही, 
जे उमेदवार विहित कालावधीत ३० दिवसाच्या आत रुजू होतील, त्यांच्या बाबतीत 
सेवाज्येष्ठता नियतवाटपाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारसक्रमानुसार व म.ना.से. (सेवाज्येष्ठता) विनियमन २०२१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 
केली जाईल. 


५) | संबंधित उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना ज्या विभागामध्ये करण्यात 
आली आहे, त्या विभागाने परिशिष्ट-सहा (सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक 
मर्यादित विभागीय परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा कार्यालय/विभागप्रमुख अधिकारी 
यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व त्याअनुषंगाने संबंधित कागदपत्रे पडताळणी करुन नियुक्तीचे 
आदेश निर्गमित करावेत. व परिशिष्ट-५ (लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना ) हे दोन्ही 
परिशिष्ट उपलब्ध करुन नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्याने करावी. तसेच सर्व उमेदवारांची खाळीळ बाबींची तपासणी करण्याच्या अधीन 
राहून नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी :- 


अ) | उमेदवारांनी लिपिक-टंकलेखक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा विहित कालावधीत 
उत्तीर्ण केली आहे. 


बो | ज्या उमेदवारांची fate, ite टंकलेखक व टंकलेखक पदावर यागास TPMT 
yeh झाली आहे AM मायासवर्गीय एमदेवायांचे जाती“जमातीचे दावे वेध ठरले 
आहेत 


क) । नियतवाटप करण्यात आलेले ८२ उमेदवारांबाबात काही न्यायालयीन प्रकरणे/ 
फौजदारी खटले/विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रलंबित असल्यास नियुक्‍ती देण्यापूर्वी 
सदर बाबींची नियमानुसार तपासणी करुन संबंधित उमेदवारास नियुक्ती देण्यासंदर्भात 
कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. असे उमेदवार असल्यास, उमेदवार सध्या ज्या 
विभागात कार्यरत आहेत, त्या विभागाने त्यांना कार्यमुक्त न करता/ पदस्थापना न देता 
तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागाला कळवावे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ८३ उमेदवारांपैकी शिफारस यादीतील अ.क्र.७६ 
येथील श्री. ओं.ल.यादव, यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी चाळू असल्यामुळे. सदर १ उमेदवारा 
व्यतिरिक्त उर्वरित ८२ उमदेवारांचे सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार नियतवाटप खालील अटी व शतींच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 

४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुणवत्तेनुसार “सहायक कक्ष अधिकारी”मर्यादित विभागीय स्पर्धा 
परीक्षा २०२१ मधून शिफारस केलेल्या ८३ उमेदवारांचे कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी (Scrutiny) 
केलेली नाही. तथापि आयोगाने त्यांच्या दिनांक ३१-०५-२०२२ च्या शिफारस पत्रान्वये असे निदर्शनास 
आणून दिले की "प्रस्तुत परीक्षेतून शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पदासाठीची पात्रता तसेच त्यांचे 
गोपनीय अभिलेख, शासन परिपत्रक दिनांक 39-92-2029 च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार 
शासनाने तपासण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात येत आहे. या तपासणीनुसार 
अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. अशी सूचना उमेदवारांना 
पाठविण्यात आलेल्या शिफारस पत्रात नमूद करण्यात आली आहे." त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ठ-अ मध्ये 
नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या सध्याच्या विभागाकडून "सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०२१" मधून उत्तीर्ण झालेल्या व आयोगाने शिफारस केल्यानुसार नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-सहा मध्ये जन्मदिनांक पुरावा, शैक्षणिक 
अर्हता (१० वी,१२ वी, पदवी, व ई.) जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पानाची 
प्रत, अधिवास प्रमाणपत्र, लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत, निवासी पत्त्याबाबतचा पुरावा, लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्‍ती दिल्याची seared प्रत, 
इ. प्रती (ज्या उमेदवारांची लिपिक-टंकलेखक या मूळ पदावर मागासप्रवर्गात नियुक्ती झाली आहे). तसेच 
नियतवाटप करण्यात आलेल्या सर्व उमेदवार सेवाप्रवेश नियमानुसार व सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : 
मविप १४२०/प्र.क्र.८१/१४-अ, दिनांक 39-92-2029 च्या शासन परिपत्रकानुसार सर्व अटींची पूर्तता करीत 
असल्याचे संबंधित उमेदवाराचे नियुक्‍तीचे आदेश निर्गमित करताना विभागांनी त्याबाबतची खात्री करावी. 
त्यासाठी नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांची आवेदनपत्र स्वतंत्रपणे पाठविण्यात येत आहेत. 
संबंधित उमेदवार ज्या मूळ विभागाकडून आपल्या विभागात आले आहेत त्या विभागाकडून परिशिष्ट-सहा 
(सहायक कक्ष अधिकारी, तसेच विक्रीकर निरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी 
किंवा कार्यालय/विभागप्रमुख अधिकारी यांनी द्यावयाचे प्रमाणत्र) व त्या अनुषंगाने संबंधित कागदपत्रे, तसेच 
त्या उमेदवारांकडून परिशिष्ट-५ (लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना) हे दोन्ही परिशिष्ट उपलब्ध करुन 
घेवून तदनंतर त्या उमेदवाराचे नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 

५. संबंधित उमेदवारांनी सदर sear निर्गमित झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत म्हणजेच दिनांक 
१५.०७.२०२२ (म.नं.) पर्यंत सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर, त्यांची सहायक 
कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा सन- २०२१ मधून करण्यात आलेली शिफारस आपोआप रद्द 
होईल. 


६. सदर आदेश मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्रमांक 
४५९/२०२२ च्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


9. सदर WRT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०६१५१७४६४६११०७ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
GAJANAN a 
A. '3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41 

१0० le=400032, st=Maharashtra, 

B H | M R A G R AV serialNumber=54B11B1CCBDC5771 'D71DCE3B313C3FEFSDC2AD65 
9६3 361 
Dat 18:20 +05'31 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व संबंधित कर्मचारी (त्यांनी संकेतस्थाळावरुन प्रत काढून घेऊन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 
संबंधित विभागास अवगत करावे.) 


) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
2) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 
) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/कार्यासन १४-आ). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


शासन आदेश क्रमांक: AAT १४२२/प्र.क.१०८/१४-अ, दिनांक १५ जून, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट "अ" 


अ.क्र. | श्री/ ्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता यादी | परीक्षेचे | मळलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती नुसार गुणवत्ता | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
क्रमांक शिफारस केली 
तो प्रवर्ग 
al २ ३ | ४ | 4 & | 8 | ८ ९ 
१ श्री सु.पं.कोरे १ २०२१ खुला भज(क) | उऊवकावि ।उद्योग,ऊर्जाव 
कामगार विभाग 
2 श्री चं.दि.परुळेकर २ २०२१ खुला अनारक्षित | विवि गृह विभाग 
३ | at ग. ओं.घारे 3 २०२१ खुला इमाव । साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
४ | att र.रा.मंजुळे ४ २०२१ खुला froma) । गृवि गृह विभाग 
५ | श्रीमती | अ.भा.पाटील षु २०२१ खुला अनारक्षित | सपवववि सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
६ | at क्र.गं.भागवत g 2024 खुला इमाव | कौविवउवि | कौशल्य विकास, 
रोजगार व 
उद्योजकता विभाग 
७ श्री सं.औ.कोरेकर 9 2024 खुला अनारक्षित | मवववि महसुल व वन 
विभाग 
श्री तु.न.कोठावदे ८ २०२१ खुला अनारक्षित | जलसंपदा | जलसंपदा विभाग 
श्री वि.पं.रावते ९ २०२१ खुला अनारक्षित | ग्राविवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
१० | att र.प्र.माने १० २०२१ खुला अनारक्षित | जलसंपदा | पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग 
११ | श्रीमती | स्वा.व.महांगरे ११ २०२१ खुला अनारक्षित | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
१२ श्री कु.रा.केदार १२ २०२१ खुला भज(ड) | मवववि मृद व जलसंधारण 
विभाग 
१३ | श्रीमती | आ.ग.नागरगोजे १३ २०२१ खुला wos) | विवन्यावि विधि व न्याय विभाग 
(आ.भा.बांगर) 
१४ श्री वि.सु.झांजे १४ २०२१ खुला अनारक्षित | गुवि गृह विभाग 
१५ श्री वि.ना.पवार १५ २०२१ खुला विजा(अ।)। | विवि आदिवासी विकास 
विभाग 
१६ | श्रीमती | सु.ज्यो.राठोड १६ २०२१ खुला विजा(अ) | ग्राविवि ग्रामविकास विभाग 
qo | श्रीमती | म.सं.आडे १७ २०२१ खुला विजा(अ)। | विवन्यावि विधि व न्याय विभाग 
(म.दे.राठोड) 
१८ | श्रीमती | सि.अँ.फर्नाडिस १८ २०२१ खुला अनारक्षित | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
१९ | श्रीमती | वी.वि.पखाले १९ २०२१ खुला ya) | सपवववि उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग 
२० | श्रीमती | Vas 20 २०२१ खुला भज(क) | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
२१ | att दि.स.जाधव २१ २०२१ खुला विजा(अ) | साबांवि सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


अ.क्र. | श्री/ ्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता यादी | परीक्षेचे | मलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती नुसार गुणवत्ता | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
क्रमांक शिफारस केली 
तो प्रवर्ग 
feat | २ ३ ॥_ "३. _.| षु & | 8 é 8 
२२ | att भा.कि.गवळी २२ २०२१ खुला इमाव । मवववि महसुल व वन 
विभाग 
२३ श्री सो.आ.पोटे 23 २०२१ खुला wos) | जलसंपदा | जलसंपदा विभाग 
२४ | श्रीमती | म.चं.अपराध २४ २०२१ खुला इमाव । जलसंपदा ।पर्यटनव 
(म.र.बुट्टे) सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 
२५ | श्रीमती | सा.नि.चौधरी २५ २०२१ खुला इमाव =| विवन्यावि । पाणीपुरवठा व 
(सा.सा.राऊत) स्वच्छता विभाग 
२६ श्री वि.मा.निकम २६ २०२१ खुला wap) | नविवि नगर विकास विभाग 
२७ श्री मं.म.गाडेकर २७ २०२१ दिव्यांग इमाव । मवववि महसुल व वन 
(कर्णबधिर) | (कर्णबधिर) विभाग 
२८ श्री सु.अ.कोकाटे २८ २०२१ खुला इमाव । कृषिपदुम सामान्य प्रशासन 
विभाग 
२९ | श्रीमती | अ.अ.वाघ २९ २०२१ खुला अनारक्षित | विवि वित्त विभाग 
(पाटील) 
(अ.म.शिंदे) 
३० श्री अ.अ.पारखे ३० २०२१ खुला भज(क) | आविवि आदिवासी विकास 
विभाग 
३१ श्री र.पु.निकडे ३१ २०२१ खुला अजा । साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
३२ श्रीमती | न.सं.राठोड ३२ २०२१ दिव्यांग विजा(अ) | उवतंशिवि | उच्चव तंत्रशिक्षण 
(न.र.अजमेरकर) (क्षीणदृष्टी) । (क्षीणदृष्टी) विभाग 
३३ श्री द.भ.डोईफोडे 33 2024 खुला भज(ड) | गृहनिर्माण । नगर विकास विभाग 
३४ | att नि.अ.धेंडे 38 2024 खुला अजा । अनापुवग्रासं । नियोजन विभाग 
वि 
३५ | att वि.को.पवार ३५ २०२१ खुला विजा(अ) | ग्राविवि सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
३६ श्री वि.नि.करांगळे ३६ २०२१ खुला इमाव । मवववि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
३७ | श्रीमती | ध.मो.पवार ३७ २०२१ खुला विजा(अ)। | विवन्यावि कृषि व पदुम विभाग 
३८ श्री वि.ब.महाजन ३८ २०२१ खुला इमाव | उऊवकावि | उद्योग, wot 
कामगार विभाग 
३९ | श्रीमती | ह.ता.गाडे ३९ २०२१ खुला अजा । विवि वित्त विभाग 
४० श्री रा.र.गायकवाड ४० २०२१ खुला विजा(अ) । ग्राविवि ग्रामविकास विभाग 
४१ श्री स.सा.कावळे ४१ २०२१ खुला अजा । मवववि कृषि व पदुम विभाग 
४२ श्रीमती | प्रि.दे.गिते ४२ २०२१ खुला was) | जलसंपदा । जलसंपदा विभाग 
(प्रि.दि.नवाळे) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


अ.क्र. | श्री/ ्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता यादी | परीक्षेचे | मलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती नुसार गुणवत्ता | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
क्रमांक शिफारस केली 
तो प्रवर्ग 

eae | २ ३ _ ae 4 द fF 8 é 8 

83 | att गो.सं.गोवर्धने ४३ २०२१ खुला अनारक्षित | नविवि इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग 

४४ श्री ज्ञा.वि.लाड ४४ २०२१ खुला भज(ब) । शाशिवक्रीवि | शाळेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग 

४५ श्री ST. Ae ४५ २०२१ खुला भज(क) | पवसांकावि | सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 

४६ श्री वि.वि.पाटील ४६ २०२१ खुला अनारक्षित | साप्रवि गृह विभाग 

४७ । श्रीमती | सो.वि.आव्हाड ४७ २०२१ खुला was) | विवि वित्त विभाग 

(सो.खां.काकड) 

४८ श्री सं.सं.मुगावे ४८ २०२१ खुला भज(क) | मवववि इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग 

४९ श्रीमती | अमो.लांभाते ४९ २०२१ खुला भज(क) | साबांवि सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 

५० श्री सं.पो.शिदे ५० २०२१ खुला इमाव । विवि सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 

५१_ | श्रीमती | अ.वि.जाधव ५१ २०२१ खुला विजा(अ) । ग्राविवि जलसंपदा विभाग 

५२ | ait द.म.जाधवर 42 2024 खुला yas) । साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 

५३ श्री स.ना.जाधव ५३ २०२१ खुला अनारक्षित | नविवि शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग 

५४ श्री ना.शि.लांडगे ५४ २०२१ खुला भज(क) | गृवि गृह विभाग 

५५ श्री ज.ना.केरमकोडा ५५ २०२१ खुला विमाप्र |। मवववि नगर विकास विभाग 

५६ श्री प्र.उ.गायकवाड 4g 2024 खुला अजा । साआवि सहकार पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 

yo श्रीमती | स्वा.नं. बोरले 4g 2024 खुला इमाव ।ग्राविवि वित्त विभाग 

(स्वा.स.नारखेडे) 

५८ श्री जि.शि.पाटील Gc 2024 खुला इमाव =| वैशिवऔद्रवि | derpta शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 

५९ श्री स.बं.जाधव 48 २०२१ खुला विजा(अ) | मवववि उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग 

go | श्रीमती | दि.ज्ञा.डोगरे ६० २०२१ खुला अजा । साबांवि सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 

६१ श्री प्र.आ.पंडित ६१ २०२१ खुला अजा । कौविवउवि | पर्यावरणव 
वातावरणीय बदल 
विभाग 

६२ श्री रा.र.जाधव ६२ २०२१ खुला विजा(अ) | afer गृह विभाग 

६३ | श्रीमती | मा.चं.जगताप ६३ २०२१ खुला इमाव । मवववि महिला व बाल 
विकास विभाग 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः मविप १४२२/प्र.क्र. १०८/१४-अ 


अ.क्र. | श्री/ ्मचाऱ्याचे नांव | गुणवत्ता यादी | परीक्षेचे | मलोआने ज्या | कर्मचाऱ्याचा | सध्याचा पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती नुसार गुणवत्ता | वर्ष प्रवर्गातून जाती प्रवर्ग विभाग 
क्रमांक शिफारस केली 
तो प्रवर्ग 
fae | २ ३ ee 4 द [1 ee ८ ९ 
६४ श्री शे.सु.चव्हाण ६४ २०२१ खुला fas) | जलसंपदा | अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
६५ श्री रो.रा.परळकर ६५ २०२१ खुला खुला | सपवववि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
६६ श्री फि.बा.मुलाणी ६६ २०२१ खुला इमाव । मवववि अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
६७ । श्रीमती | भा.रा.पवार ६७ २०२१ खुला अज । विवि नियोजन विभाग 
(भा.रा.भानशी) 
६८ | श्रीमती | प्र.मो.कटारे ६८ २०२१ खुला अजा । विवि वित्त विभाग 
६९ | att स.सु.मोरे ६९ २०२१ खुला खुला | साबांवि सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
७० श्री न.न.ब्यागलवार ७० २०२१ खुला अज  । मवववि अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण 
विभाग 
७१ | श्रीमती ।मे.रा.इथापे ७१ २०२१ खुला खुला | साप्रवि सामान्य प्रशासन 
'मे.रो.शिंदे) विभाग 
७२ श्री वि.र.कळसे ७२ २०२१ खुला भज(ब) । आविवि महिला व बाल 
विकास विभाग 
७३ | aft ध.शि.खांडेकर ७३ २०२१ खुला भज(क) | जलसंपदा | वित्त विभाग 
७४ श्री प्र.ना.कानगुडे ७४ २०२१ खुला खुला | उऊवकावि | उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग 
७५ । श्रीमती | रु.स.भवारी ७५ २०२१ खुला अज  ।कृषिपदुम । कृषिव पदुम विभाग 
७६ | att सु.सु.मोरे ७७ २०२१ खुला अजा । मवववि वैद्यकोय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 
७७ | श्रीमती | शि.ग.जगदाळे ७८ २०२१ खुला खुला | नियोजन जलसंपदा विभाग 
(शि.प्र.फाटक) 
७८ श्री रा.रा.लहाने ७९ २०२१ खुला भज(ड) | सान्यावविसवि | शाळेय शिक्षण व 
क्रीडा विभाग 
७९ | श्रीमती | स.अ.भादवणकर ८० २०२१ खुला खुला | जलसंपदा | जलसंपदा विभाग 
(स.ना.बोकडे) 
८० श्री गो.ग.लोखंडे ८१ २०२१ खुला खुला | गृहनिर्माण | गृहनिर्माण विभाग 
८१ श्री स.हि.बेडकुळे ८२ २०२१ खुला अज । विवि गृह विभाग 
८२ श्री वि.शि.बिरादार ८३ २०२१ खुला अजा ।| सपवववि सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 


समस 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


